जालना शहरातील श्रीक्षेत्र राजुरेश्वर महागणपती, 
राजूर, ता.भोकरदन, जि.जालना या स्थळास “अ 
वर्ग पर्यटन स्थळाचा दर्जा देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिडीएस २०२३/११/प्र.क्र.४७२/पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १९ जुन, २०२४ 


संदर्भ. १. शासन निर्णय क्रमांक: टीडीएस-२०१५/१२/प्रक्र/१०६५/पर्यटन,दि.२२/०२/२०१६. 
२. जिल्हाधिकारी, कार्यालय जालना यांचे पत्र क्र.जिनिसजा/पर्यटन/२०२३-२४/११२९, 
दि. २१/०८/२०२३. 
३. पर्यटन संचालनालय यांचे पत्र क्र.पंस/विकास/अ वर्ग पर्यटन स्थळ/१/प्र.क्र.४०/२०२३/४०३९, 
दि. २३/१०/२०२३. 
प्रस्तावना:- 
जालना शहरातील श्रीक्षेत्र राजुरेश्वर महागणपती, राजूर, ता.भोकरदन, हे स्थळ राज्यातील प्रसिध्द 

धार्मिक पर्यटनस्थळ म्हणून आधुनिक काळात नावारुपाला आले आहे. येथील मंदिर परिसर अत्यंत भव्यदिव्य 
असून यास ऐतिहासिक व पुरातत्वीय पार्श्वभूमी असल्याने या ठिकाणास दरवर्षी साधारणत: ६८ ते ८३ लक्ष 
स्थानिक व Yoo ते goo विदेशी भाविक भेट देत असतात. त्यामुळे संदर्भ क्र. 3 अन्चये प्राप्त झालेल्या 
प्रस्तावानुसार श्रीक्षेत्र राजुरेश्वर महागणपती, राजूर, ता.भमोकरदन, जि.जालना या स्थळास ‘ap वर्ग पर्यटन 
स्थळाचा दर्जा देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक: टीडीएस-२०१५/१२/प्रक्र.१०६५/पर्यटन, 
दि २२.०२.२०१६ आणि शासन शुध्दीपत्रक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक: टीडीएस- 
२०१५/१२/प्र.क्र.१०६५/पर्यटन,दि.८.३.२०१६ अन्वये राज्यातील “अ वर्ग पर्यटन स्थळ घोषित करण्यासाठी 
निकष व कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानूसार, जालना शहरातील श्रीक्षेत्र राजुरेश्वर 
महागणपती, राजूर, ता.भोकरदन, जि.जालना या स्थळास “sr वर्ग पर्यटन स्थळ म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. 


सदर झासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०६१९१५५०४४६८२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


SANTOSH VITHAL 
ROKADE 


(संतोष वि. रोकडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा. मंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/११/प्र.क्र.४७२/पर्यटन, 


५. मा. सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय, मुंबई-३२. 
६. मा. विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 
. मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 
८. मा. सर्व विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 
. मा. सर्व विधानसभा सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 
१०. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 
१३. विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर 
१४. जिल्हाधिकारी, जालना. 
१५. सर्व जिल्हाधिकारी. 
१६. सर्व मंत्रालयीन विभाग. 


KKKKKKKK 


